प्रशासकीय अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी/ 
रचना व कार्यपध्दती अधिकारी या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक एमव्हीडी १७११/प्र.क्र.१६/परि-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक : २४ एप्रिल, २०१२ 
आदेश 
मोटार वाहन विभागातील गट 'क' मधील खालील कर्मचाऱ्यांना 
प्रशासकीय अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी/रचना व कार्यपध्दती अधिकारी या गट 'ब' 
मधील पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर पदोन्नत्या मा. 
उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.८४५२/०४ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहून देण्यात येत असून पदोन्नतीने त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


ठिकाणी/पदावर करण्यात येत आहे. 


पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 


प्रशासकीय अधिकारी, 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाशिक 
रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, 

परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
जनसंपर्क अधिकारी, 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) 
जनसंपर्क अधिकारी, 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे a 
जनसंपर्क अधिकारी, 


प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्‍चिम) 


DAYkk\2012\April\adeshO2.Iwp 


2. वरील पदोन्नत्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असून ह्या पदोन्नत्या महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळेपर्यंत अथवा ११ महिने पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी 
घडेल तोपर्यंत चालू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ew aK तक 
(अ.धो.गांगुर्ड) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य)/मुंबई (पश्‍चिम)/नाशिक/पुणे 
संबधित अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
अधिदान व लेखा परिक्ष अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुण/नाशिक. ४ ॥ 
निवड नस्ती (गृह विभाग/परि-३). 


१३७ १0७. ' DO 6७ 4- 25 (134 34 02090 


DAYkk\2012\Aprii\adesh02.lwp 


